खसरा, क्रमांक ११० व ११२, मौजा-इंदोरा, 
सिध्दार्थनगर, टेका, नागपूर येथील उर्दू घराच्या अंतर्गत 
कामासाठीच्या रु.४,५३,००७१८/- (रुपये चार कोटी 
AQT लाख सातशे अठरा मात्र) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२२/प्र.क्र.१४२/कार्या-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: . २९.०३.२०२३ 


वाचा- 
१) अधीक्षक, अभियंता (मुख्यालय), नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे दि.१७.७.२०१७ चे पत्र. 
2) अल्पसंख्याक विकास विभाग पत्र, क्रमांकः क्रमांक वक्फ २०१७/प्र.क्र.१७३/का.४, 
दि.२१.०८.२०१८ 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग पत्र, क्रमांकः क्रमांक AFH २०१७/प्र.क्र.१७३/का.४, 
दि.२०.१०.२०२० 
४) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र, क्रमांकः डेस्क-१२/एमयुएन-५/कावि-४३८/२०२२/ 
दि.२७.०६.२०२२ 
प्रस्तावना - 


खसरा, क्रमांक ११० व ११२, मौजा-इंदोरा, सिध्दार्थनगर, टेका, नागपूर येथील इस्लामिक कल्चरल 
सेंटरची इमारत “नागपूर उर्दू घर” म्हणून संचालन, व्यवस्थापन व देखभाल-दुरुस्तीसाठी अल्पसंख्याक विकास 
विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या अधिक्षक अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील 
प्रस्तावास विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन पत्रान्वये सहमती प्रदान केली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन पत्रान्वये सदर उर्दू घर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी देखभाल दुरुस्तीसाठी सदर उर्दू घराचा ताबा 
घेण्याबाबत कळविले आहे. त्यास अनुसरुन उर्दू घराच्या अंतर्गत कामासाठी संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन नागपूर उर्दू घराच्या अंतर्गत कामासाठीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय - 

खसरा, क्रमांक ११० व ११२, मौजा-इंदोरा, सिध्दार्थनगर, टेका, नागपूर येथील इस्लामिक कल्चरल 
सेंटरची इमारतीमधील नागपूर उर्दू घराच्या अंतर्गत कामाच्या रु.४,५३,००,७१८/- (रुपये चार कोटी त्रेपन्न लाख 
सातशी अठरा मात्र) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिळेल्या सहमतीस अनुसरुन 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२२/प्र.क्र.१४२/कार्या-४ 


Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost.Rs 
No Rs.per Component Total 
(Sqmt/Meter/Lum Wise 
pSum) 
A 
1 Cost of Civil & Plumbing Works 1,21,37,945 
2 Cost of Furniture 96,71,451 
Cost of Projector, Computer & Printer 29,40,620 
4 Cost of Electrification works 94,09,732 
5 Cost of Solar System 
16 | Cost of Lift 8 Passenger Capacity 
7 Cost of Diesel Generator 100 KVA 
Sub Total 1 to 7| 3,41,59.749 
(a) 
Ga Cost of Material Testing & Royalty 31,878 
Charges 
Sub Total 1 to 7 (0) | 3,41,91,627 
IB | PROVISIONS 
GST 18% on Sub Total (b) 61,54,493 
Labour Insurance 0.5% on Sub Total (b) 1,70,958 
Contingency Charges 4% on Sub Total (b) 13,67,665 
NIIT Charges 10% on Sub Total (a) 34,15,975 
Sub Toatal (B) 1,11,09,091 
Total Cost of Project (TPC) (A+B) | 4,53,00,718 
Say Rs.Lakhs 453.01 


२. GAR WH होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१ - 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २०० - इतर 
कार्यक्रम - राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) - (००) (१८) - उर्दु घरासाठी सहायक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) या लेखा 
शिर्षाखाली टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर उर्दू घराचे बांधकाम नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून करण्यात येईल. या कामासाठीचा निधी 
जिल्हाधिकारी,नागपूर यांचेकडे यथावकाडा सुपूर्द करण्यात येईल. 

४. सदर काम करतांना शासनाच्या प्रचलित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. सदर 
कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसूची विचारात घेण्यात आलेली नाही. सबब, सदरहू 
दरसूची बाहय दरांसाठी नागपूर सुधार प्रन्यास जबाबदार राहील या अटीच्या अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं ६१/ 


२०२३/इमा.२, दि.२४.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२२/प्र.क्र.१४२/कार्या-४ 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१४३६४४९५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MOHINUDDIN B 
TASHILDAR 


(मो.बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, नागपूर, 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर, 

अधिक्षक अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर, 

कार्यकारी अभियंता (उत्तर), नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 
९. 


स्वीय सहायक, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. स्वीय सहायक, उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


